राज्य पोलीस सेवेतील “पोलीस अधीक्षक / 
पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग? या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापना.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः १७१५/प्र.क्र.१३४/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २७ मे, २०१५. 


वाचा : पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या दिनांक २२ मे, २०१५ रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त 


शासन Sea: 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या GSA २२(न)(१ आणि कलम 22a) च्या 
तरतुदीनुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने “पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त (असंवगी” या 
संवर्गातील खाळील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 


येत आहे :- 
अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना  । बदलीनंतरची पदस्थापना 
श्री. संदीप डोईफोडे । पोलीस अधीक्षक, दहडातवाद | अपर पोलीस अधीक्षक, नांदेड. 
शि विरोधी पथक, औरंगाबाद. 
श्री. हाशिकांत माने, '।प्राचार्य,पोलीस प्रशिक्षण | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण 
२ विद्यालय, नागपूर. विद्यालय, सोलापूर. 
डॉ. दिपाली धाटे- | पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण | अपर पोलीस अधीक्षक, 
३ | घाडगे, विभाग औरंगाबाद. उस्मानाबाद 
श्रीमती गिता चव्हाण | पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण | पोलीस अधीक्षक, दहशतवाद 
8 विभाग अमरावती. विरोधी पथक, मुंबई. 
श्रीमती लता फड, ।अपर पोलीस अधीक्षक, | अपर पोलीस अधीक्षक, लातूर. 
4 लोहमार्ग, पुणे. 
डाॉ.काकासाहेब डोळे, | अपर पोलीस अधीक्षक, लातूर. | अपर पोलीस अधीक्षक, 
६ लोहमार्ग, पुणे. 
श्री. शिवराज पाटीळ, | पोळीस अधीक्षक, महाराष्ट्र | पोलीस अधीक्षक, एम.पी.यु., 
9 पोलीस अकादमी, नाशिक. मुंबई. 


शासन आदेशा:क्रमांकः १७१५/प्र.क्र.१३४/ 'पोल-१(अ) 


श्री. बी. जी. यशोद, | पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई. | अपर पोलीस अधीक्षक, 
८ (दि.९.०१.२०१५च्या आदेशान्वये | पालघर. (सुधारित पदस्थापना) 
दिलेली पदस्थापना) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत, मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा.न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन 
तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 
३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 
४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांपैकी विनंतीनुसार बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता इत्यादि लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५२७१३०४२३६६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 


CG h a ru S h | | a Chandrakant Tambekar 


DN: CN = Charushila Chandrakant 


Chand raka nt Tambekar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtr = Join retar 
Tambekar Date: 201 5 2 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


: महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
*« मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

: मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

* अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

* अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई. 

ढ सर्व विभागीय परिक्षेत्रिय विहोष पोलीस महानिरीक्षक. 

« सर्व पोलीस आयुक्त. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा:क्रमांकः १७१५/प्र.क्र.१३४/ 'पोल-१(अ) 


. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

: ळेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 

- निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

*« जिल्हा कोषागार अधिकारी,औरंगाबाद/नांदेड/नागपूर/सोलापूर/ 
उस्मानाबाद/अमरावती/लातूर /नाशिक/पालघर 

: संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

: निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


